विभागीय क्रीडा संकुल, नागपूर व जिल्हा 
क्रीडा संकुल, गोंदिया या क्रीडा संकुलांसाठी 
निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र-२६१८/प्र.क्र.२१७/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जानेवारी, २०१९. 


१) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, 
क्र.राक्रीधो २००३/प्र.क्र.११/क्रीयुसे-१, दिनांक २६ मार्च, २००३. 
२) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.राक्रीधो २००९/(प्र.क्र.२५/०९)/ क्रीयुसे-१, 
दिनांक २१ मार्च, २००९. 
३) सहाय्यक संचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.ताक्रीसं/पुमा/निमा/२०१८-१९/ 
का-९/५५०६, दिनांक १२ डिसेंबर, २०१८. 
प्रस्तावना :- 
राज्याचे क्रीडा धोरण २००१ अंतर्गत तालुका स्तरावर तालुका क्रीडा संकुल यामध्ये विविध 
खेळाच्या किमान सुविधा उपलब्ध करुन देणे, जिल्हा स्तरावर जिल्हा क्रीडा संकुलांतर्गत राष्ट्रीय 
दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध करुन देणे, त्याचप्रमाणे विभागीय स्तरावर विभागीय क्रीडा संकुलांतर्गत 
आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडा सुविधा उभारण्याची योजना दिनांक २६ मार्च, २००३ च्या शासन निर्णयान्वये 
कार्यान्वित करण्यात आली आहे. दिनांक २१ मार्च, २००९ च्या शासन निर्णयानुसार तालुका क्रीडा 
संकुलाची अनुदान मर्यादा रु.२५.०० लक्षवरुन रु.१.०० कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुलाची अनुदान मर्यादा 
रु.४.०० कोटीवरुन रु.८.०० कोटी व विभागीय क्रीडा संकुलाची अनुदान मर्यादा रु.१६.०० कोटीवरुन 
रु.२४.०० कोटी एवढी करण्यात आली आहे. 
२. शासन निर्णय दिनांक २६.०३.२००३ अन्वये राज्य क्रीडा विकास समितीची स्थापना करण्यात 


आली आहे. सदर समितीस विभागीय/जिल्हा/तालुका क्रीडा संकुलातील विविध क्रीडा सुविधांसाठी 


तांत्रिक, प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार आहेत. सदर राज्य क्रीडा विकास समितीच्या 


दिनांक ०२.११.२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीतील चर्चेनुसार क्रीडा संचालनालयाच्या दिनांक 


०५.१२.२०१८ च्या पत्रान्वये जिल्हा क्रीडा संकुल, गोंदियाच्या रु.२१८१.८८ लक्ष व दिनांक १९.१२.२०१८ 


च्या पत्रान्वये विभागीय क्रीडा संकुल, नागपूरच्या वाढीव रु.२४२०.०० लक्षच्या सुधारित अंदाजपत्रक व 


आराखडयास प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता देण्यात आळी आहे. त्यानुसार क्रीडा व युवक 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र-२६१८/प्र.क्र.२१७/क्रीयुसे-१ 


संचालनालयाच्या संदर्भाधीन क्र.३ च्या पत्रान्वये विभागीय क्रीडा संकुल, नागपूर व जिल्हा क्रीडा संकुल, 


गोंदिया या क्रीडा संकुलांसाठी हिवाळी (नोव्हेंबर, २०१८) अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे 


अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली रु.१३८५.८८ लक्ष इतकी तरतूद वितरीत करण्याची विनंती करण्यात 


आली आहे. त्याप्रमाणे विभागीय क्रीडा संकुल, नागपूर व जिल्हा क्रीडा संकुल, गोंदिया या क्रीडा 


संकुलांसाठी पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


क्रीडा संकुलांची स्थापना या कार्यक्रमांतर्गत योजनेकरीता सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता हिवाळी 


(नोव्हेंबर, २०१९) अधिवेशनामध्ये विभागीय क्रीडा संकुल, नागपूर व जिल्हा क्रीडा संकुल, गोंदिया या 


क्रीडा संकुलांसाठी पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु.१३८५.८८ लक्ष तरतूदीपैकी 


रु.९७०.११६ लक्ष (रुपये नऊ कोटी सत्तर लाख अकरा हजार सहाशे फक्त) एवढी तरतूद खालील 


विवरणामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे वितरीत करुन सदर तरतूद आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदरचा निधी ज्या प्रयोजनाकरिता / 


बाबींकरिता मंजूर केला आहे, त्याच बाबींकरिता खर्च करण्यात यावा. 


अ.क्र क्रीडा संकुलाचे नांव हिवाळी अधिवेशनात वितरणास प्रस्तावित 
मंजुर निधी (रु.लक्ष) निधी (रु.लक्ष) 
| 9 | विभागीय क्रीडा संकुल, नागपूर ११२०.०० ७८४.००० 
२ | जिल्हा क्रोडा संकुल, गोंदिया २६५.८८ १८६.११६ 
एकुण १३८५.८८ ९७०.११६ 


२. सन २०१८-१९ मध्ये क्रीडा संकुलांची स्थापना याकरीता उपलब्ध झालेल्या रु.३७०५.८८ लक्ष 


एवढया तरतुदी मधून सदर निधी वितरीत करण्यात यावा. 


|. उपरोक्त निधी आवश्‍यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी 
ठेऊ नये. 

॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेश/नियम/ 
शासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत तरतूदीचा 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र-२६१८/प्र.क्र.२१७/क्रीयुसे-१ 


विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
३. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च मागणी क्रमांक ई-३, प्रधान लेखाशीर्ष २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, 
१०४, क्रीडा व खेळ, (१६) (०२) क्रीडा संकुलांची स्थापना, (२२०४ १८२७), ३१, सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखालील या वर्षाच्या उपलब्ध तरतूदीतून करण्यात यावा. 
४. वित्त विभाग दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनानुसार उपरोक्त तरतुद खर्च 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा 
/ जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आहंरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
५. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांना 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ मध्ये नमूद 
अटींची पूर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र.१, २, ३, ४, ५, ६ व ७ मधील बाबी 
सदर Ha लागू नाहीत. 
६. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.०२/१४७१, दिनांक 


०१.०१.२०१९ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५०/२०१९/व्यय-५, दिनांक १५.०१.२०१९ च्या 


अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२९१२४१५२३४२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shankarrao 
Pawar 


Rajendra Bi तया ठा पयाव 
‘School Education and S| 


ou=! nd Sports 

De 4 ICode=: , 
Shankarrao / emo 

2.5.4.20=679184b88f701 9ef64ad6ddc2495 
Pawar 


a280267c0d4755ce63fa70c45cf755d9373, 


(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
२. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र-२६१८/प्र.क्र.२१७/क्रीयुसे-१ 


३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

५. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

७. सर्व जिल्हाधिकारी (क्रीडा संचाळनाळयामार्फत) 

८. सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

९. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
१०.महाळेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 
११.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१२.सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१३.वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१४.सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१५.वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 
१६.कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१७.निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


